RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ३२]] 


शुक्रवार, जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०२० . 


अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 

क्रमांक संकीर्ण-२०१९ / प्र.क्र . ४८ / अ- ३. — ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश - उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र राज्यास लागू 
असताना, त्याच्या कलम १० क मध्ये, अशी तरतूद केलेली आहे की , राज्य शासनास , लोकहितास्तव , राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे उक्त कलम १० 
क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींची उक्त कलम १० क च्या खंड ( ख ) च्या व्याप्तीत येणाऱ्या 
आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश -उक्त प्रकल्प असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे राज्य शासनास दिसून आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने , उक्त प्रकल्पांकरिता केवळ निव्वळ जमिनीची आवश्यकता भासेल हे लक्षात घेऊन, प्रस्तावित संपादनासाठी 
उक्त जमिनींचे व्याप्ती क्षेत्र सुनिश्चित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास, याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या 
व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणे, इष्ट वाटते; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे लोकहितास्तव, उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण 
तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे. 


. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ५५–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


अनुसूची एक 

जमिनींचा तपशील 
(१ ) मौजे- सोनाळवाडी/ देशमुखवाडी, तालुका- कर्जत, जिल्हा- अहमदनगर 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये ) 
( २ ) 

( ३ ) 


- 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ . 


३८ पै 


०.०७ 


२ . 


३७ पै 


०.४४ 


३ . 


३६ पै 


०.४८ 


४ . 


०.०७ 


०.०६ 


६ . 


०.१६ 


७ . 


०.०५ 


८ . 


९ . 


०.१४ 


१० . 


०.१ ९ 


११ . 


७०२/२ पै 
७०२/१ पै 

७०१ पै 
७००/१ पै 
७०२/२ पै 
६ ९ ७ / १ पै 
६ ९ ६ पै 
६ ९ ३ पै 
६ ९ २ पै 
६८७ पै 
६८५ पै 
६८४ पै 
६७४ पै 
६७५ पै 
६७६/१ पै 


०.२२ 


१२. 


०.४३ 


१३ . 


०.३ ९ 


१४ . 


०.२८ 


०.२५ 


०.५२ 


१७ . 


०.५० 


१८ . 


०.१२ 


१ ९ . 


६७६/२ पै 


०.०८ 


२० . 


०.८२ 


६७७/१ पै 
६७७/२ पै 


२१ . 


०.१२ 


२२ . 


६७७/३ पै 


०.११ 


२३. 


६७७/४ पै 


०.१३ 


६७७/५ पै 


०.१६ 


२५ . 


०.११ 


६७७/६ पै 

७३० पै 


२६. 


०.३४ 


२७. 


७३१ पै 


०.६२ 


२८ . 


६३२/१ पै 


०.२ ९ 


७३३/१ पै 


०.२८ 


३० . 


७३५/१ पै 


०.१ ९ 


३१. 


०.२० 


७३६ पै 
७३७ पै 


३२. 


०.१४ 


३३ . 


०.११ 


३४ . 


७३८/१ पै 
५७१ पै 
५७३ पै 


०.०६ 


३५. 


०.०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३६ . 


रस्ता 


१.१२ 


३७. 


०.२९ 


३८ . 


०.३३ 


३ ९ . 


०.१५ 


४० . 


०.११ 


४१ . 


०.०५ 


६७१ पै 
६७२ पै 
६७३/१ पै 
६७३/२ पै 
६५०/१ पै 
६५०/२ पै 
६५०/३ पै 
६४ ९ / २ पै 

६४३ पै 
६४२/१ पै 


४२. 


०.२६ 


४३. 


१.३२ 


४४ . 


०.१४ 


४५ . 


०.२२ 


४६ . 


०.०३ 


४७ . 


शिवरस्ता 


१.१३ 


४८ . 


०.६४ 


४ ९ . 


०.२४ 


०.४६ 


६६६ पै 
६६५ पै 
६६२/१ पै 
६६२/२ पै 
६६१/४ पै 
६०८ पै 


०.२५ 


५२. 


०.२० 


५३. 


०.१८ 


५४ . 


०.२० 


५५ . 


०.०८ 


०.१४ 


५७ . 


०.५० 


५८ . 


०.१२ 


६० ९ पै 
६१० पै 
६०१ पै 
५८४ पै 
६००/१ पै 
६००/२ पै 
५ ९९ पै 
५ ९ ८ पै 
५ ९ ७ पै 
५ ९ १ पै 


५ ९ . 


०.२ ९ 


६० . 


०.२० 


६१. 


०.२२ 


६२ . 


०.१ ९ 


६३. 


०.०६ 


६४ . 


५ ९ २ पै 


०.०६ 


६५ . 


०.२३ 


६६ . 


०.४१ 


६७. 


५ ९ ३ पै 
५ ९ ४ पै 
६६१/६ पै 
६६१/७ पै 
६०८ पै 


०.२ ९ 


६८ . 


०.१ ९ 


६ ९ . 


०.१२ 


७० . 


०.४२ 


७१. 


७२. 


६११/२ पै 
६१२/१ पै 
६१३ पै 


०.०८ 


०.०३ 


७४ . 


६१४ पै 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


७५ . 


६२७/१ पै 


०.१४ 


७६. 


०.६४ 


७७. 


०.०७ 


७८ . 


६२४/१ पै 

६२१ पै 
६२२ पै 


०.०१ 


७ ९ . 


०.०१ 


एकूण 


२०.३० 


अ.क्र . 


( २ ) मौजे- टाकळी कडेवळीत, तालुका - श्रीगोंदा , जिल्हा - अहमदनगर 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


१ . 


१.४२ 


१५ पै 
१३ पै 


२ . 


०.२४ 


३. 


०.१२ 


७ क / १ पै 
७ क / २ पै 


. 


०.०२ 


७ क / ३ पै 


०.१८ 


६ . 


०.१७ 


७ . 


७ क / ४ पै 
७ क / ५ पै 
७ क / ६ पै 
७ क / ७ पै 
७ ड / १ पै 


०.११ 


०.०५ 


१०. 


०.१२ 


११. 


७ ड / २ पै 


०.११ 


१२. 


०.१२ 


७ ड / ३ पै 
७ इ / ३ पै 


१३. 


०.१६ 


१४ . 


७ इ / ४ पै 


०.१४ 


०.१६ 


७ इ / ५ पै 
७ इ / ६ पै 


१६ . 


०.०२ 


एकूण 


३.२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


५ 


अनुसूची दोन 


प्रकल्पाचे वर्णन 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


कुकडी डावा कालवा 
मौजे देशमुखवाडी, ता.कर्जत कुकडी डावा कालवा/चिलवडी शाखा कालवा/ सोनाळवाडी 
वितरिका व त्यावरील लघुवितरिका. 


कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण बांधकाम विभाग , कोळवडी 


. 


जमीन संपादन करणान्या 
अभिकरणाचा तपशील 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


कुकडी डावा कालवा 
मौजे टाकळी कडेवळीत, ता.श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर येथील कुकडी डावा कालवा वितरिका 
क्र . १४ वरील उजवी लघु वितरिका क्र .१३ , त्यावरील उप लघु वितरिका. 


. 


. 


जमीन संपादन करणान्या 
अभिकरणाचा तपशील 


कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण बांधकाम विभाग, कोळवडी, ता.कर्जत , 
जिल्हा अहमदनगर 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . कि . गावडे , 


शासनाचे सह सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400032 , dated 6th June 2020 . 


NOTIFICATION 


RIGUIT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , RENTABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 

No.Sankirna -2019/C.R.48/A -3. — WHEREAS ,section 10A ofthe Right to Fair Compensation and Transparency 
in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013 ), in its application to the State of Maharashtra 
(hereinafter referred to as “ the said Act ), provides that the State Government may, in the public interest, by notification 
in the Official Gazette , exempt any of the projects mentioned in the said section 10A from the application of the 
provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act; 

AND WHEREAS, it appears to the State Government that the lands mentioned in the Schedule I appended 
hereto are required or likely to be required for the project mentioned in the Schedule II appended hereto , which is 
covered under clause (b ) of the said section 10A (hereinafter referred to as the said project ); 

AND WHEREAS, the State Governmenthas ensured the extent of the said lands for the proposed acquisition 
being bare minimum land required for the said project; 

AND WHEREAS, the GovernmentofMaharashtra considers it expedient in the public interest to exempt the 
said project under section 10A of the said Act from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III 
of the said Act ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act and of all other 
powers cnabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby cxcmpts the said project, in thc public 
interest, from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act. 


SCHEDULE I 


Sr.No. 

( 1 ) 


1 . 


2 . 


3 . 
4 . 


5 . 


Details of Lands 
(1 ) Village - Sonalwadi / Deshmukhwadi, Taluka - Karjat, District- Ahmednagar 
Gut No. 

Appproximate Arca (Hectare) 
( 2 ) 

( 3 ) 
38 

0.07 
37 

0.44 
36 

0.48 
702/2 

0.07 
702/1 

0.06 
701 

0.16 
700/1 

0.05 
702/2 

0.11 
697/1 

0.14 
696 

0.19 
693 

0.22 
692 

0.43 
687 

0.39 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 
12 


13 . 


14 . 


685 


0.28 


15 . 


0.25 


16 . 


684 
674 
675 


0.52 


0.50 


17 . 
18 . 


676/1 


0.12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १९ ४२ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


19 . 


676/2 


0.08 


20. 
21 . 
22. 
23. 
24. 
25 . 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32 . 
33. 
34. 
35 . 


677/1 
677/2 
677/3 
677/4 
677/5 
677/6 
730 
731 
632/1 
733/1 
735 / l 
736 
737 
738/1 
571 


0.82 
0.12 
0.11 
0.13 
(0.16 
0.11 
0.34 
0.62 
0.29 
0.28 
(0.19 
0.20 
0.14 
(0.11 


0.06 
0.07 


573 


36. 


रस्ता 


1.12 


37. 


671 


0.29 


38 . 


0.33 


672 
673/1 


39. 


40. 


673/2 


0.15 
0.11 
0.05 
0.26 


41 . 


42 . 


43 . 


650/1 
650/2 
650/3 
649/2 
643 


1.32 


0.14 


44. 
45 . 
46. 


0.22 
(0.03 


642/1 


47. 


शिवरस्ता 


1.13 


48 . 


666 


0.64 


0.24 


49 . 
50 . 


665 
662/1 
662/2 
661/4 


51 . 


0.46 
0.25 
0.20 
0.18 


52. 
53 . 
54. 


608 
609 
610 


0.20 


55 . 


0.08 


601 


56. 
57. 


584 


0.14 
0.50 
0.12 


600/1 


58 . 
59 . 


0.29 


60 . 
61 . 


600/2 
599 
598 


0.20 
0.22 


62. 


0.19 


597 
591 


63 . 


0.06 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


592 


64. 
65 . 
66. 


593 


594 


(0.06 
0.23 
0.41 
0.29 
0.19 
0.12 


67. 


661/6 
661/7 
608 


68 . 
69 . 
70 . 
71 . 
72. 


628 


0.42 


611/2 
612/1 


613 


73 . 
74. 
75 . 
76 . 
77 . 
78 . 


614 
627/1 
623 


0.14 
0.08 
0.03 
0.03 
0.14 
0.64 
0.07 
0.01 


624/1 
621 


79. 


622 


0.01 


Total 


20.30 


Sr.No. 


( 2 ) Village - TakliKadewalit, Taluka- Shrigonda, District- Ahmednagar 
Gut No. 

Appproximatc Arca (Hectare ) 
( 2 ) 

( 3 ) 
15 

1.42 
13 

0.24 


2 . 


3 . 


7 क / 1 


0.12 


4 . 


7 क / 2 


0.02 


5 . 


7 क / 3 


0.18 


6 . 


7 क / 4 


0.17 


7 क / 5 


0.09 


8 . 


7 क / 6 


0.11 


9 . 


7 क / 7 


0.05 


10. 


7 ड / 1 


0.12 


11. 


73/2 


0.11 


12. 


75/3 


0.12 


13. 


7 :/ 3 


0.16 


14 


75/4 


0.14 


15 . 


75/5 


0.16 


16. 


75/6 


0.02 


Total 


3.23 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ६, २०२० / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४२ 


SCHEDULE II 


Description of the Project 


Name of the Project 


- Kukadi Left Canal 


Description of Project 


Kukadi Left Canal /Chilwadi Branch Canal / Sonalwadi Distributary and 
Small Distributary atMouje Deshmukhwadi, Tal.-Karjat, Dist.- Ahmednagar 


Details of acquiring agency 


- 


Exccutive Enginccr,Kukadi Distribution Construction Division , Kolwadi 


Name of the Project 


- Kukadi Left Canal 


Description of Project 


- Kukadi Left Canal Distributary No.14 , Right Small Distributary No.13 , Sub 
small Distributary at Takali Kadevalit , Tal: Shrigonda , Dist: Ahmednagar 


Details of acquiring agency 


Executive Engineer,Kukadi Distribution Construction Division , Kolwadi, 
Taluka - Karjat, District – Ahmednagar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. GAWADE . 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


